महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतां) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था/ सहा. संचालक (अतां)/ सहायक सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची 
हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.८७)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- सहा.संचालक (व) (अतां) , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू./२०२०/प्र.क्र.१९, दिनांक ११.१२.२०२० 


परिपत्रक : 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ ब (अतां) वेतनश्रेणी- एस-१५:४१८००-१३२३०० या संवर्गातील 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ सहा. संचालक (अतां/ 
सहायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची हंगामी 
जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर जेष्ठतासूची 
संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची व्यवस्था 
संचालकांनी करावी. 
२. सदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते 
दि.३१.१२.२०२० पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या 
अभिवेदनांची संचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२०१२१६१७२५५२९७०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Sa NBEO st amar 


12341132b954db9052bSef3bd93e7 


1 
KON Dl BA B H OSALE ay पी 682311 fcd3, cn=DR. NAMDEO 


ite: 2020.12.16 17:30:10 +05'30 


(डॉ. ना. को. भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण CASA, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 
२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचाळलकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 
४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 
५. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ सोबतचे प्रपत्र "अ " 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतां) रू.४१८००-१३२३०० एस १५ या वेतनश्रेणीमध्ये नामनिर्देशानाने / पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिका-यांची दि.१/१/२०१९ पर्यंतची हंगामी जेष्ठतासूची. 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्म | नियुक्ती | $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता सेवा शैक्षणिक | अभिप्राय 
क्र. क्रमांक | नांव ॑ (नियुकक्‍्तीनंतर | तारीख | दिनांक ।मार्ग(सरळसेवेने/। दिनांक/ | निवृत्तीचा | अर्हता&8 | //शेरा 
प्रवर्गबदलला मर्यादीत विभागीय | ज्येष्ठतेचा | दिनांक 
असल्यास त्यांचा परीक्षेव्दारे मानीव 
दिनांक) नियुक्‍त दिनांक 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
fT १_| २ ३ 1 ४| ५ & FO ८ ९ 1१० ११ १ 
निरंक 
खंड ०१/०१/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ 
खंड ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ 


*(टप्पा१व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 


# (9) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे 


(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाळी असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर वरील (१) व (2) येथील प्रकरणी ज्या 
दिनांकास मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केळे असेल तो दिनांक नमूद करावा. 


$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 


७ आवऱ्यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


